महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तिना पारदर्शक, 
कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा 
देण्याकरिता आणि तद्‌नुषंगिक बाबींकरिता 
तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.. .. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण -२०१४/प्र.क्र.११८/६-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - ११ जून, २०१९ 


वाचा- (१) सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ 
(२) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.संकीर्ण1र?०१४/प्र.क्र.११८/६-स दि.१८.९.२००५ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यातील पात्र व्यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच लोकांच्या 
स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीकोनातून सन 
२०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ दि. २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमातील 
कलम -३ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अधिनियम लागू झाल्यानंतर ३ महिन्याच्या 
कालावधीच्या आत आणि त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय 
अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अधिनियमाखाली अधिसूचित करणे आवश्‍यक आहे. 


2. त्यास अनुसरून सहकार, आयुक्‍त कार्यालयाकडून दिनांक ४.७.२०१५ अन्वये पाठविलेल्या अहवालाच्या 
अनुषंगाने, या विभागाच्या संदर्भीय अनुक्रमांक २ येथील दिनांक १८.९.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
अधिपत्याखालील सहकार विभागाच्या विविध सेवा सुविधांपैकी नागरीक केंद्रबिंदू मानून, नागरीकांना दैनंदिन जीवनामध्ये 
सातत्याने आवश्‍यक असणा-या व ज्या लोकसेवांचा जास्तीत जास्त नागरीकांनी फायदा घेतला आहे व ज्या सेवा 
महत्वाच्या आहेत, अशा ५ सेवा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था पुणे यांचे कार्यालयामार्फत अधिसूचित 
करण्यात येत असल्याबाबत, तसेच, पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवांसंदर्भात पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय 
अपिलीय अधिकारी अधिसूचित करण्याबाबत या विभागामार्फत दिनांक १८.९.२०१५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. 


3 सदरहू शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ४ नुसार पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवांची सूची नियत कालमर्यादा,विहीत 
नमुना,पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व व्दितीय अपिलीय अधिकारी यांचा तपशील सहकार 
आयुक्तांनी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर तसेच त्यांच्या संकेतस्थळावर किंवा पोर्टलवर प्रसिध्द करावयाची असून, 
संबंधित कार्यालयांची रचना विचारात घेऊन पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व व्दितीय अपिलीय 
अधिकारी इत्यादींमध्ये सहकार आयुक्तांना सुधारणा करता येण्याची तरतूद आहे. 


शासन निर्णय :- 


सदर तरतूदीस अनुसरून सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम-३१ मधील अधिनियम क्र.५ च्या कलम ३ (१) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयाकडून 
पात्र नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवांसंदर्भात पदनिर्देशित अधिकारी ,प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी 
यांच्या रचनेत बदल करण्यात येत असून याद्वारे खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत :- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१४/प्र.क्र.११८/६-स 


a.) लोकसेवांची | नियत पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपिलीय द्वितीय अपिलीय 

क्र. सूची काल प्राधिकारी प्राधिकारी 

मर्यादा 

१ | सहकारी २ | १.उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संबंधित विभागीय | संबंधित अपर निबंधक 

संस्थांची | महिने | संस्था (तालुका/वॉर्ड सहनिबंधक, मुख्यालय, पुणे 
नोंदणी करणे २. सहाय्यक निबंधक (Tass) ठाणे सहकारी संस्था 
३. सहाय्यक निबंधक (एसआरओ), 
मुंबई शहर 
४. उपनिबंधक (म्हाडा-१), मुंबई 
शहर, पूर्व उपनगरे कोकण विभाग 
५. उपनिबंधक (म्हाडा-१), पश्चिम 
उपनगरे, मुंबई मंडळ, म्हाडा 
६. उपनिबंधक (MMRDA) 
७.विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संबंधित अपर सहकार आयुक्‍त 
संस्था (सिडको) निबंधक मुख्यालय, 
८. विभागीय सहनिबंधक, पुणे/अपर आयुक्‍त 
(एसआरअ) (पूर्व व पश्चिम उपनगरे) व विशेष निबंधक 
९.अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक सहकार आयुक्‍त मा.प्रधान सचिव 
(सहकार) 
2| सहकारी 2 | १.उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संबंधित विभागीय | संबंधित अपर निबंधक 
संस्थांची | महिने | संस्था (तालुका/वॉर्डी सहनिबंधक,सहका मुख्यालय, पुणे 
उपविधी २. सहाय्यक निबंधक (एसआरअ) ठाण री संस्था 
दुरुस्ती करणे ३. सहाय्यक निबंधक (एसआरओ), 
मुंबई शहर 
४. उपनिबंधक (म्हाडा-१), मुंबई 
शहर, पूर्व उपनगरे कोकण विभाग 
५. उपनिबंधक (म्हाडा-१), पश्चिम 
उपनगरे, मुंबई मंडळ, म्हाडा 
६. उपनिबंधक (MMRDA) 
७.विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संबंधित अपर सहकार आयुक्‍त 
संस्था (सिडको) निबंधक मुख्यालय, 
८. विभागीय सहनिबंधक, पुणे/अपर आयुक्‍त 
(WAS) (पूर्व व पश्चिम उपनगरे) व विशेष निबंधक 
९.अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक सहकार आयुक्‍त मा.प्रधान सचिव 
(सहकार) 

३ | सावकारी २ संबंधित जिल्हा उपनिबंधक विभागीय अपर आयुक्‍त व विशेष 
व्यवसायासाठी | महिने सहनिबंधक निबंधक 
परवाना देणे 

४ | सावकारी २ संबंधित जिल्हा उपनिबंधक विभागीय अपर आयुक्‍त व विशेष 
व्यवसायासाठी | महिने सहनिबंधक निबंधक 
परवाना 
नुतनीकरण 
देणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१४/प्र.क्र.११८/६-स 


अ.| लोकसेवांची | नियत पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपिलीय ट्वितीय अपिलीय 
क्र. सूची काल प्राधिकारी प्राधिकारी 
मर्यादा 
सहकारी ६ | जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी फक्त विलंब या wad विलब या 
५. | गृहनिर्माण महिने | संस्था कारणासाठी संबंधित | कारणासाठी संबंधित 
संस्थांचे मानीव विभागीय सहनिबंधक अपर निबंधक 
अभिहस्तांतरण 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था संबंधित अपर निबंधक | सहकार आयुक्‍त व 
(सिडको) नवी मुंबई (सिडको विशेष निबंधक 
क्षेत्रासाठी) 
२. अन्य सर्व तरतूदी संदर्भीय समक्रमांकाच्या दिनांक १८.९.२०१५ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार राहतील. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१११०५२२२८७०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S 1 d | n आण दादाचा Gaikwad : : saute 


. :2334676dbe1f09f90b2334edd 
Gaikwa = 


st 
2.5.4.20=2031 क 

7e75d09609003b414273f73, cn=Sudin 
Date: 2019.06.11 10:59:56 +05'30' 


(डॉ. सुदिन गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय - ४०० ०३२ 
मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय - ४०० ०३२ 

मा. राज्यमंत्री (वसरोदयोग ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय - Yoo ०३२ 
सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय - ४०० ०३२, 

सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय - ४०० ०३२, 

मा. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय - ४०० ०३२, 


. महाराष्ट्र शासनाचे सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव,प्रधान सचिव व सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

. जिल्हाधिकारी, (सर्व) 

. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (सवी 

. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई १/२/३/ ठाणे 

. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारण, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई. 

. उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई. 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

. निवडनस्ती (६-स). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


